सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता राज्यातील 
कारागृहांमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या 
ई-प्रिझन्स प्रणालीकरिता उपकरणे खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ११२३ /प्र.क्र. १५० /तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ नोव्हेंबर,२०२३. 


वाचा- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. इप्र/मेंटेंनन्स/२०२३-२४/पुरवणी मागणी/१०७६६/२०२३ कक्ष ६ (9) दिनांक 
१.११.२०२३ रोजीचे पत्र व इप्रवि/७३/संगणकीकरण/११०१०/२०२३-२४/कक्ष-६/पुणे, 
दिनांक ८.११.२०२३ रोजीचे पत्र. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७, 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७, 

५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम०५२२/प्र.क्र.७२/तुरुंग-२, दिनांक १.६.२०२२. 

६. प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दिनांक १०.११.२०२३ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 

कारागृहांमध्ये ई-प्रिझन्स (8-01507) प्रणाली राबविण्याकरिता ई-प्रिझन्स संगणकीकरण 
प्रकल्पाद्वारे माहिती भरण्यात येत आहे. संगणकीकरण प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने व 
परिणामकारकरित्या वापर होण्यासाठी संगणक व इतर उपकरणांची आव्यकता असल्याने सदर 
उपकरणे खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरीकरिता अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून वाचा क्र.१ येथील दिनांक ८.११.२०२३ 
अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर उपकरणे खरेदी प्रस्तावास दिनांक १०.११.२०२३ रोजी 
संपन्न झालेल्या तुरुंग उप विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने मान्यता दिली आहे. सदर 
बैठकीचे इतिवृत्त वाचा क्र. ६ अन्वये निर्गमित केळे आहे. त्यास अनुसरुन ई-प्रिझन्स प्रणाळी 
अंतर्गत संगणक व इतर उपकरणांच्या खरेदी प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ११२३ /प्र.क्र. १५०/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय- 


राज्यातील कारागृहांमध्ये ई-प्रिझन्स (e-prisons) प्रणाली राबविण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे रु.१५,९९,३२,८५५/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी नव्याण्णव लक्ष बत्तीस हजार आठशे 
पंचावन्न फक्त) इतक्या रकमेची खालील ARIAT नमूद उपकरणे खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | आवश्यक वस्तु एकुण नग एकुण रक्‍कम रु. 
पि All in One with Ups ५५६ रु.४,७५,३८,०००/- 
२.| MFD Printer & Scanner ४४६ रु.२,२०,८५,९२०/- 
3.| Dash Board 94” Screen ae रु.२,२७,१४,९००/- 
8.| Display ४८ “Screen १८० रु.१,३८,२५,४४०/- 
4.) Biometric Finger Print Reader २६५ रु.१०,०६,७३५/- 
&.| Point of Sale Device ९० रु.१२,९१,८६०/- 
(9.| Video Conferencing Set for e-Mulakat १९८ रु.२,२७,७०,०००/- 
¢.| Biometric Attendance System for Prisoners | ४५७४ रु. २,८७,००,०००/- 
एकूण अक्षरी रूपये पंधरा कोटी नव्याण्णव लक्ष बत्तीस हजार आठशे । रु.१५,९९,३२,८५५/- 
पंचावन्न फक्त 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ व शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस 
२०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित 
पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
२०५६ तुरुंग (००) (१०१) (१५) कारागृह विभागाचे संगणकीकरण (योजनांतर्गत योजना) 
(२०५६ ०२०४) १७- संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात 
यावे. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला उपविभाग दोन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ११२३ /प्र.क्र. १५० /तुरुंग-२ 


मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१११३१६४२१४८१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb09 


8e76eb25dd802b0518e7d63, postalCode=400032, 
st=Maharasht 


ra, 

S AWA N T serialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96 
018A29CCAC79EC62AAFD247DECECE8, cn=SEEMA 
TUSHAR SAWANT 
Date: 2023.11.13 16:41:45 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
१०.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२.कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
//*// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


